शेतकरी आत्महत्या प्रकरणी आत्महत्याग्रस्त 
शोतकऱ्यांच्या वारसांना तातडीने मदत देण्यासाठी 
सर्व विभागीय आयुक्त कार्यालयांना निधी उपलब्ध 
करुन देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: एससीवाय-२०२४/प्र.क्र.४९/म-७ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: ०४ ऑक्टोबर, २०२४ 


वाचा :- शासन निर्णय, महसुल व वन विभाग क्र. एससीवाय-२०२४/प्र.क्र.४९/म-७, दि.०२/०५/२०२४ 


शासन निर्णय 

नापिकी, कर्जबाजारीपणा व कर्ज परतफेडीचा तगादा या तीन कारणांमुळे झालेल्या होतकरी 
आत्महत्या प्रकरणी आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वारसांना तातडीने मदत देण्यासाठी सहाय्यक 
अनुदानापोटी सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात मुंबई शहर व मुंबई उपनगर वगळता उर्वरित 
जिल्हाधिकारी यांना वाटप करण्यासाठी सर्व विभागीय आयुक्‍त यांना वितरीत रू.६.६० कोटी वितरीत 
करण्यात आले आहेत. शेतकरी आत्महत्या प्रकरणी वारसांना देण्यात येणाऱ्या सानुग्रह सहाय करीता 
मुंबई व मुंबई उपनगर वगळता उर्वरित जिल्हाधिकारी यांना वाटप करण्यासाठी सर्व विभागीय आयुक्‍त 
कार्यालयास खालीलप्रमाणे अतिरिक्‍त निधीचे वितरण करण्यात येत आहे. 


(रुपये लाखात) 

अ. | विभागाचे नांव | दि.०२.०५.२०२४ च्या शासन | उपलब्ध करुन | एकूणनिधी 
क्र निर्णयान्वये वितरीत केलेला निधी | देण्यात येणारा निधी 
।१_ | कोकण १.३३ ९.६७ 99.00 
२ | पुणे ४४.६७ ४९.३३ ९४.०० 
३ | नाशिक १९७.६७ १०२.३३ | 300.00 
४ | छ.संभाजीनगर १५५.३३ २७९.६७ |  ४३५.०० 
५. । अमरावती १९७.३३ ४००.९५ | ५९८.२८ 
६ | नागपूर ६३.६७ 26¢.33 | ३३२.०० 

एकूण ६६०.०० १११०.२८ | १७७०.२८ 


२. सर्व विभागीय आयुक्त यांनी जिल्हयाच्या मागणीनूसार निधी संबंधित जिल्हयांना तात्काळ 
उपलबध करुन देण्यात यावा. शेतकरी आत्महत्यांच्या प्रकरणांत विहित कार्यवाही तातडीने पुर्ण करुन 
आत्महत्याग्रस्त होतकऱ्यांच्या वारसांना मदत देण्यासाठीची कार्यवाही करावी. 

३. या प्रयोजनासाठी होणारा खर्च मागणी क्र.सी-५, मुख्य लेखाशिर्ष २२३५, सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण ०२, समाजकल्याण १०४, वृध्द, अपंग व निराश्रीतांचे कल्याण (००) (०३), आत्महत्या केलेल्या 
शेतकऱ्यांच्या वारसांना वित्तीय सहाय्य (अनिवार्य) ३१, सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) (दत्तमत) (२२३५ 


Dat Furs क्रमांकः एससीवाय-२०२४/प्र.क्र.४९/म-७ 


३१९५) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची करण्यात यावा. सदर लेखाशीर्षातर्गत झालेला प्रत्यक्ष खर्च व 
महालेखापाल कार्यालयाने नोंदविलेल्या खर्चाचा ताळमेळ संबंधित जिल्हयांनी करुन वितरीत केलेल्या 
निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र विभागीय आयुक्‍त व शासनास तात्काळ सादर करावे. 


४. सदर आदेश हे वित्त विभागाच्या दि.२५.०७.२०२४ च्या शासन परिपत्रकातील तरतुदींस तसेच 
अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ४०७/२०२४/व्यय-९, दि.०५.०९.२०२४ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनूसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


कि सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलबध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४१००४१५०७१११३१९ असा आहे. सदर निर्णय डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र राज्यपाल यांच्या आदेशानूसार व नावाने, 


C H U LA RA M Digitally signed by CHULARAM RAMCHANDRA NIKHARE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND 
FORESTS DEPARTMENT, 

R A Mc H A N D R A 2.5.4.20=888a9197d5a483 1c7e5ef0c432825952 1ba94feaafdffbadf353b 
€3592552a31, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=£37 123E923CF43F99F06B54384FF491E5F703F14D653B 

N | KH A R E 5A59D47EAB1F73E2597, cn=CHULARAM RAMCHANDRA NIKHARE 
Date: 2024.10.04 14:54:45 +05'30' 

(चु. रा. निखारे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्र्त 

१. सर्व विभागीय आयुक्त, 

२. सर्व जिल्हाधिकारी 

३. सर्व जिल्हा कोषागारे 

४. महालेखापाल (लेखा व हकदारी) -१, मुंबई, -२, नागपूर 

५. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) -१, मुंबई, -२, नागपूर 

६. सह सचिव, वित्त विभाग अर्थ-६ / व्यय-९ 

७. सह सचिव तथा वित्तीय सल्लागार (आपत्ती व्यवस्थापन) महसुल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

९. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१०. कक्ष अधिकारी, महसुल व वन विभाग (म-३/म-११/म-७/ब-१) 

११. निवड नस्ती (म-७) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


